रेडिओ क्लब येथे पर्यटन जेट्टी, cae इमारत 
व तत्सम सुविधा निर्माण करणेबाबत या कामाचे 
रु.२२९.२८ कोटी किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 
सागरमाला प्रकल्पांतर्गत (लेखाशिर्ष ३०५१ १८९१ 
मध्ये) सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०७२३/प्र.क्र.७२/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र.एमआयएस-०२२०/प्र.क्र.०९/बंदरे-२, दि.3३०.०३.२०२२ 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. C2-25021/1/2020-SM (338448) Date.16.11.2022 
२. महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे दि.२७.०७.२०२३ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना:- 


मुंबई Helles गेटवे ऑफ इंडिया हे महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असून तेथून एलिफंटा, मांडवा, 
जेएनपीटी, हार्बर क्रूझींग याकरिता अस्तित्वातील ५ जेट्टीचा वापर करुन जलप्रवासी वाहतुक 
करण्यात येते. दरवर्षी सुमारे ३० ते ३५ लक्ष इतकी प्रवासी /पर्यटन वाहतुक होते. गेटवे येथीळ 
अस्तित्वातील जेट्टी सुविधा प्रवाशांकरिता अपुरी पडत असून काही वेळेस प्रवाशांना विशेषतः वृध्द 
व्यक्‍ती, स्त्रिया आणि लहान मुले यांना खुप अडचणी निर्माण होतात. प्रवाशांच्या सोयीकरीता गेटवे 
ऑफ इंडिया येथे जेट्टी बांधणे व arena सुविधा निर्माण करणे प्रस्तावित होते. परंतु त्यास 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नौसेनेने आक्षेप घेऊन प्रस्तावित जेट्टी रेडिओ क्लब नजीक बांधण्यात यावी, असे 
सूचीत केले. त्यानुसार उक्त कामास सन २०२१-२०२२ च्या राज्य दरसुचीनुसार एकुण १६२.९८ 
कोटी किंमतीचा ढोबळ अंदाजपत्रकास उपरोक्त संदर्भिय क्र.१ नुसार शासन निर्णय क्र.एमआयएस- 
०२२०/प्र.क्र.०९/बंदरे-२ दि.३०/०३/२०२२ अन्वये व केंद्र शासनाचे संदर्भिय पत्र क्र.२ नुसार राज्य 
हिस्सा (५०%) व केंद्राचे हिस्सा (५०%) प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


सदर कामाकरीता निविदा प्रक्रिया राबविली असता त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. तद्दनंतर 
व्दितीय निविदा राबविली असता कंत्राटदार यांनी मूळ रक्कमेच्या एकूण ६६.६६% अधिक दराने 
प्रक्रिया राबविण्याबाबत सहमती दर्शविण्यात आली. तसेच या कामाचे अंदाजपत्रक राज्यदरसुची 
२०२१-२२ नुसार असून ते चालू राज्यदरसूची २०२२-२३ नुसार अद्यावत केले असता सदर 
अंदाजपत्रकांची रु.२२९.२७/- कोटी इतक्या रक्कमेने वाढ होत आहे. त्यामुळे रेडिओ क्लब जेट्टी, 
नवीन प्रवासी टर्मिनल व तत्सम सुविधांची निर्मीती करण्याचा प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०७२३/प्र.क्र.७२/बंदरे-२ 


शासन निर्णय 


रेडिओ क्लब येथे पर्यटन जेट्टी, टर्मिनल इमारत व तत्सम सुविधा निर्माण करणेबाबत या कामाचे 
रु.२२९.२८ कोटी इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सागरमाला प्रकल्पांतर्गत या शासन निर्णयान्वये 
खालीलप्रमाणे सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


Recapitulation Sheet - 
Sr. | Description of Amount - as per Description of Revised Amount | Remark 
No.) work original A.A. work 
Dated 30 March 
2022 
A_ | Part A-Work TO be As per PWD ESSR | Part A-Work To be As per PWD 
Executed 21-22 Executed ESSR 2022-23 & 
MCGM 2023 
1 Fixed Walkway & 92,65,67,681.00 Fixed Walkway & 1,13,49,16,816.00 | 1.Structural Drawing Revised (Pile 
Fixed Jetty (10 nos) Fixed Jetty (10 nos) Diameter & No of pile, Panels etc are 
changed). 
2. Liner Thickness is change from 6mm 
to 12mm. 
3. Creek Lead is consider 13 nautical 
miles (24Km) from Belapur. 
4. Efficiency of RCD is earlier 35%, 
Now it is consider 80%. 
5.Consider 2 Flat top Barges, 2,Crane 
Barges, & 2 Boats. 
6.Essr Rate updated from 2021-22 to 
2022-23 
2 Terminal Platform Terminal Platform 
& Allied work & Allied work 
a Terminal Building 33,99,100.00 Terminal Building 37,23,440.00 Essr Rate updated from 2021-22 to 2022- 
(container) (container) 23 
| Terminal Platform 23,59,44,692.00 Terminal Platform 22,98,63,258.00 1. Structural Drawing Revised (Pile 
/Parking /Parking Diameter & No of pile, Panels etc are 
changed). 
2. Liner Thickness is change from 
6mm to 12mm. 
3. Creek Lead is consider 13 nautical 
miles (24Km) from Belapur. 
4. Efficiency of RCD is earlier 35%, Now 
it is consider 80%. 
5. Consider 2 Flat top Barges, 2,Crane 
Barges, & 2 Boats. 
6.Essr Rate updated from 2021-22 to 
2022-23 
c Electrical works 1,62,47,382.00 Electrical charges 1,81,78,429.00 Essr Rate updated from 2021-22 to 2022- 
23 
7 Fire Fighting works 69,09,492.00 Fire Fighting works 77,24,980.00 1.Essr Rate updated from 2021-22 
to 2022-23 
2. Creek Lead is consider 13 
nautical miles (24Km) from Belapur 
हि Mechanical 1,26,97,409.00 Mechanical 1,20,25,629.00 1. Essr Rate updated from 2021-22 
(Security (Security to 2022-23 
Equipment) Equipment) 2.Quotation Items Rate changed. 
f Other Infra work 1,14,50,470.00 Other Infra work 1,41,41,031.00 1. Essr Rate updated from 2021-22 
facilities facilities to 2022-23 
2. Creek Lead is consider 13 
nautical miles (24Km) from Belapur 
ie Additional Services 4,17,90,767.00 Additional Services 4,69,29,855.00 Essr Rate updated from 2021-22 to 2022- 
for Building & for Building & 23 
Electrical Electrical 
i Enabling work 9,66,30,313.00 Enabling cost of work is consider in 
(Temporary revised scope. 
str. Jetty and 2 
stacking Platform) 
lI | Sub-Total (Part-I 1,25,50,06,993.00 | Sub-Total (Part-I) 156,41,33,751.00 
fea Quality Control & Quality Control & 
Testing Testing 
1 Quality Control 40,04,430.00 Quality Control 77,09,500.00 Essr Rate updated from 2021-22 to 


2022-23 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०७२३/प्र.क्र.७२/बंदरे-२ 


Liasoning Cost for 
services 


5,79,452.00 


Liasoning Cost for 
services 


5,79,452.00 


Land Procurement 


I 


Tender Cost (Part I 
& Ill) 


1,25,95,90,875.00 


Tender Cost (Part I 
& Ill) 


157,24,22,703.00 


4 


Say... 


1,25,95,90,875.00 


Say... 


157,24,22,703.00 


Labour Insurance is earlier 0.5%, Now it 
is consider 1% 


Add for labour 
Insurance 0.5% on I 


62,75,035.00 


Add for labour 
Insurance 1% on I 


1,56,41,338.00 


Contigencies 4% on 
I 


5,02,00,280.00 


Contigencies 4% on 
I 


4,69,24,013.00 


PMC Charges 3% 
on I 


3,76,50,210.00 


PMC Charges 3% 
on I 


15,64,13,375.00 


Escalation Charges 
10% 


12,55,00,699.00 


Escalation Charges 
10% 


28,15,44,075.00 


(5% each year as project duration 3 years) 


Add 12% GST on I 


15,06,00,839.00 


Add 18% GST on I 


28,15,44,075.00 


GST is earlier 12%, Now it is consider 
18% 


Add 10% provision 
for provable 

increase in SSR till 
approval of project 


15,72,42,270.00 


Total Project Cost 


1,62,98,17,938.00 


Total Project Cost 


229,27,53,124.00 


162.98 Cr. 


229.28 Cr 


3. 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००)(०३) जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 
(सागरमाल) (कार्यक्रम) (राज्य हिस्सा ५० टक्के), ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान (३०५१ 


सदरहू सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे- 


आ. ठुधारितप्रज्ञासकीय यान्यतेच्या मयादितच काय पूर्ण करण्याची दक्षता ELTA. 

ब योजनेची अंसळबजावणी करताना प्रचळित झासन निर्णय नियम CVC तत्सम वित्तीय 
Wael, विहित निविदा कार्यपध्दती अगुसरण्याबाबत आवडयकतेजुसार राज्य तांत्रिक 
WATT MAA प्रकल्पाच्या व कायाच्या अगुषंगाने दिलेल्या freee व ACTH पुर्तता 
कराकी याची सर्वस्की TIGR FL कार्यकारी अधिकारी AERTS सागरी मंडळ यांची 
राहील. 

क) सदर एुधारित WNIT यान्यता म्हणजे अहवालातील अहवालातील तांत्रिक गढी 


निविदा विषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियगितता यास मान्यता गृहित धरल्या जाणार 
नाही. HT प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित ञासन निययार्‍ुसार करण्याची 


TUITE YY कार्यकारी अधिकारी यहाराष्ट्र सागरी ASE यांची राहील. 


या कामावरील होणारा खर्च “मागणी क्र.बी-७, ३०५१-बंदरे व दिपगृहे, लहान बंदरे, १९० 


१८९१)” या लेखाशिर्षाखाली मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


8. 


सदर झासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.०६.०२.२०२४ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त 


इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


विभागाच्या पत्र क्र.सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.११/अर्थ-२, दि.१४.०२.२०२४ अन्वये निर्गमित केलेल्या 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०७२३/प्र.क्र.७२/बंदरे-२ 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१६१५१७१५१५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a2 
08c0273473e9c24d7e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KA M B | F serialNumber=B635A0BA362D807D0A2AD2942C69531FAFE53AB 
FCAC9AB809231BD295B40EBE2, cn=NILIMA MAHADEV KAMBLE 
Date: 2024.02.16 15:26:08 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (बंदरे) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी ळेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


